राज्यातील दुर्गम वाड्या/वस्त्या/तांडे 
यांना भूगर्भीय पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी निश्चित करावयाच्या 
कार्यपध्दतीकरीता समितीचे गठण 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जेजेएम २०२१/प्र.क्र.७०/पापु Yo 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
क्राफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: १२ एप्रिल,२०२१ 


वाचा- 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजमि २०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १०(०७, 
दि.०४.०९.२०२० 


शासन परिपत्रक- 
राज्यात जळ जीवन Far राबविण्याकरीता संदर्भिय शासन निर्णयान्वये मार्गदर्डाक 


सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन FAM अंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना 


सन २०२४ पर्यंत वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे शाश्वत पेयजल उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे. राज्यात ६६ 


तालुके आदिवासीबहुल घोषित HIS आहेत. अज्ञा तालुक्यांमधील व राज्यातील अन्य तालुक्‍यातील 


अनेक दुर्गम गावे/वाड्या/वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठा योजना अस्तित्वात नाहीत. अशा ठिकाणी जल 


जीवन Fer मार्गदर्शक सूचनांनुसार भूगर्भीय पाण्याच्या स्रोतावर आधारित पेयजल सुविधा उपलब्ध 


करुन देण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्याकरीता खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 
e समितीची रचना- 


१. श्री.मल्लीनाथ कलशेट्टी, संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा- अध्यक्ष 


२. श्रीमती आर.विमला, PRM संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिडान- सदस्य 


३. श्री.राहुल साकोरे, प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता far - सदस्य 


४. केंद्रीय भूमिजल मंडळ प्रतिनिधी 


५. श्री.दिवाकर धोटे, प्र.ठउप संचालक, भू.स.वि.यं., प्रा.विभाग, नाशिक - सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०२१/प्र.क्र.9०/ पापु १० 


६. डॉ.विजय पाखमोडे, उप संचालक (सं.व.वि), भू.स.वि.यं, पुणे - सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा- 


१) वरील समितीने आदिवासी बहुल तालुक्यांमधील पाणी पुरवठा योजना अस्तित्वात नसलेल्या 
दुर्गम वाड्या-वस्त्यांना जल जीवन Part मार्गदर्शक सूचनांनुसार पेयजल उपलब्ध करुन 
देण्याकरीता ean उपाययोजनेसह सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. 

२) राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील दुर्गम गाव/पाडे/तांडे यांना जल जीवन far मार्गदर्शक 


सूचनांनुसार पेयजळ उपलब्ध करुन देण्याकरीता नळ पाणी पुरवठा योजना/ सुधारणात्मक 


पुनर्जोडणीच्या योजनांचा सविस्तर तालुकानिहाय आराखडा तयार करावा. 


3) असा आराखडा तयार केल्यावर अशी गावे/पाडे/तांड्यांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार विंधण विहिर 


घेणे/ स्रोत बळकटीकरण करणे/ सोलार पंप घेणे इ.बाबी विचारात घेऊन या योजना कशा 


कार्यान्वित कराव्यात याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करावी. 


छो सदर कार्यपध्दती निश्चित करताना योजनांकरीता लागणारे आवश्‍यक मनुष्यबळ, निविदा 


प्रक्रिया राबविणे, साहित्य खरेदी करणे, आवश्‍यक मान्यता देणे याअनुषंगाने सर्वकष बाबींचा 


विचार करण्यात यावा. टप्या टप्प्याने याबाबत अंमलबजावणी करण्यात यावी. याबाबत 


राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समितीने आढावा घ्यावा. 


पो याकरीता अतिरिक्‍त मनुष्यबळाची आवश्‍यकता भासल्यास मिशन संचालक, राज्य पाणी व 


स्वच्छता मिडान व संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचेस्तरावरील बाह्य 


यंत्रणेमार्फत अतिरिक्‍त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे. यासाठीचा खर्च far 


संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता Far यांनी सहाय्यिकृत बाबी या घटकाखालील उपलब्ध 


तरतूदीतून भागवावा. 


&) समितीने याबाबतचा USS अहवाळ शासनास या झासन परिपत्रकाच्या दिनांकापासून २० 


दिवसांच्या आत शासनास सादर करावा. तद्नंतर प्रत्येक महिन्याचा १० तारखेपर्यंत अहवाल 


सादर करण्याची जबाबदारी समितीच्या सदस्य सचिवांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०२१/प्र.क्र.७०/ पापु १० 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१२१२२१३७५७२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally signed by Saroj Rajesh 


bd Deshpande 
a [| Oj DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 


R aj e S h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6a3 12461 10f5bc3d6fc7bdf1 
d6619a227d04e20859a66b7faddf919 


Deshpande mre. eo™" 


Date: 2021.04.12 14:17:47 +05'30' 


(सरोज देडापांडे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


समितीमधील सर्व संबंधित. 


१. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग/ औरंगाबाद विभाग/ पुणे विभाग/नाशिक विभाग/ 


अमरावती विभाग/नागपूर विभाग 


. RR संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा (सवी. 

. प्रकल्प संचालक,राज्य पाणी व स्वच्छता मिहान, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
शर; 


मुख्य अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 


१०.प्रादेशिक उप संचालक (सर्व), भूजल व विकास यंत्रणा. 

११.अधीक्षक अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१२.कार्यकारी अभियंता (सर्वी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१३.कार्यकारी अभियंता (सर्व), ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषदा. 
१४.पाणी पुरवठा विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती (कार्यासन पापु-१०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


